चार कृषि विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद, पुणे यांना सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षात अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कृषिवि-३७२०/प्र.क्र.५६/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जून, २०२०. 


वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - अर्थसं - २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३, 

दिनांक १६ एप्रिल, २०२०, 

२) शासन निर्णय क्रमांक,वित्त विभाग अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प-३, 

दिनांक ४ मे, २०२०. 

शासन निर्णय:- 
राज्यातील चार कृषि विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांना सन २०२०- 

२०२१ या आर्थिक वर्षाकरिता '२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण'या मुख्य लेखाञ्रीर्षाखाली '०१ पीक संवर्धन', 
'०३ पशुसंवर्धन'व'०५ मत्स्यव्यवसाय'याउपशीर्षांतर्गत ०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च, ३६ सहायक अनुदान (वेतन) 
या बाबींखाली सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे मंजुर केलेले 
रुपये- २९३,०५,५८,०००/- (अक्षरी रुपये- दोनशे त्र्याणव कोटी पाच लाख अठ्ठावन हजार फक्त) इतके अनुदान 


खालील नमूद अटी व शा्तींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


अटीव शर्ती 

१ कृषिविद्यापीठांनी व कृषि परिषदेने उपलेखाशिर्ष / गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी 
संबंधीत योजनेतील जी पदे / बाबी,योजनेतर योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, त्या 
पदांचे वेतन व भत्ते आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. काही पदे रिक्‍त असल्यामुळे अथवा अन्य बाबी / 
कारणांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्चित राहील्यास,सदर अनुदान पुढील महिन्यामध्ये वितरीत 
करण्यात येणा-या अनुदानामध्ये समायोजित करावे. 

२) उप लेखाशिर्ष निहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 
कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे 


मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२०/प्र.क्र.५६/७-ओ 

3)  उपलेखाशिर्षनिहाय मंजूर योजनांचे व त्या अंतर्गत मंजूर असलेल्या पदांचे सुधारित आकृतीबंधानुसार 
व्यवस्थितरित्या गटनिहाय वर्गीकरण केले आहे किंवा कसे याची कृषि परिषदेने / विद्यापीठाने सखोल तपासणी 
करावी. सदर वर्गीकरणामध्ये शासनाच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही बदल करु नयेत. 

¥) प्रत्येक गटामधील वितरीत केलेले सहाय्यक अन महसूली उत्पन्न त्या गटातील अनुज्ञेय बाबींवरील खर्च 
भागविण्यासाठी आणि विकास कामे करण्यासाठी उपयोगात आणावे. एका गटाचे सहायक अनुदान आणि महसूली 
उत्पन्न दुस-या गटातील योजनां / बाबींसाठी वर्ग करु नये. एखाद्या गटातीलयोजनेसाठीजास्त सहायक अनुदान 
वितरीत झाले असेलतर,पुढील निधीची मागणी करताना सदर जास्तीचे अनुदान विचारात घेऊन तेवढ्या कमी व 
अनुज्ञेय निधीची मागणी करावी. 


4) शासनाने मंजूर केलेल्या पदांपैकी जी पदे महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३ आणि महाराष्ट्र कृषि 
विद्यापीठ परिनियम १९९० मधील तरतूदीप्रमाणे भरलेळी आहेत व सदर पदे योजनेतर खर्चाने पुढे चालू 
ठेवण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे, अशा पदांच्या वेतन व भत्त्यांसाठीच विहीत अनुदान देय राहील. 

&) प्रत्येक उपळलेखाशीर्ष / गट/योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 

(9) ज्या योजनांतर्गत / योजनेतर योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, sa योजना संबंधित कालावधीनंतर 
शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनेतर/योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 

८) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने,कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान,अनुदान 
सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे,तसेच विहीत sear / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा 
कसे,याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन 
महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच,मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ 
शासनास कळवावे. 

९) शासनाने विद्यापीठाच्या काही नवीन योजनांना मान्यता देताना, सदर योजनेमधील पदे अंतर्गत 
समायोजनाने उपलब्ध करण्यास/भरण्यास मान्यता दिलेली आहे. यामुळे सदर नवीन योजनेसाठी नवीन पदे 
निर्माण झाल्यामुळे,ज्या योजनेतर / योजनांतर्गत मूळ योजनांमधील पदे अंतर्गत समायोजनाने नवीन योजनेकरिता 
वर्ग / उपलब्ध केली असतील,त्या मूळ योजनांमधील पदांचे वेतन व भत्यासाठी या आदेशान्वये वितरीत केलेला 
निधी खर्च करु नये. तसेच तिमाही अनुदानाची मागणी करताना, अशा पदांचे वेतन व भत्त्यासाठी लागणा-या 


निधीची मागणी करु नये. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२०/प्र.क्र.५६/७-ओ 

१० कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत विद्यापीठाने 
विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना 
राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

११) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र कृषि 
विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १२९१ मधील तरतूदीप्रमाणे आणि 


प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर 


विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केळे आहे म्हणून 


खर्च करु नये. 

१२)  सन२०२०-२०२१ मधील अनुदानाची मागणी करताना,विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत योजनानिहाय 
वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा अहवाल सादर करावा. यापुढे अनुदानाची 
मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानातील शिल्लकीची प्रस्तावित मागणीशी सांगड 
घालून,प्रत्यक्षात आवश्यक तेवढ्याच अनुदानाची मागणी करण्यात यावी. 

१३) नियमबाह्य योजना पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 

१४ विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व arta काटेकोरपणे 
अनुपालन करावे. 

१५) सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ४मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उपविभागीय कृषि 
अधिकारी, अहमदनगर, उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला, 
उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी व संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांच्या 
नियंत्रणाखालील कार्यरत असलेले सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे या आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गतस्तंभ क्र.६ खाली मंजूरकेलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषिवसहकार 
विभाग क्रमांक ओजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि-२००३/ 
सीआर-३५/२०-अे, दिनांक२५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे नियंत्रक व सल्लागार (वित्त), 


महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२०/प्र.क्र.५६/७-ओ 
१६ या प्रित्यर्थचा खर्च सन 2020-2029 च्या अंदाजपत्रकात सोबतचे परिशिष्ट “अ”मधीळ विवरणपत्रातील 
स्तंभ क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या 


मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (माग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शाक्‍तीनुसार व वित्त विभागाने मंजुर केलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०- 
२०२१ नुसार विभागाच्या स्तरावर निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००७०११६०२०७४००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 0॥1॥5५॥1-६8 K 


RASKAR 
(बाळासाहेब रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे, 
२. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन),कृषि आयुक्‍्तालय,पुणे-१, 
3. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (शिक्षण), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी, 
४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (शिक्षण), डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली, 


५. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (शिक्षण), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी, 
६. कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक (शिक्षण), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला, 
७. उपविभागीय कृषि अधिकारी,अहमदनगर / दापोली / अकोला / परभणी, 

८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे, 

९. महालेखापाल,महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई / नागपूर, 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी,राहूरी,जिल्हा अहमदनगर, 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी,रत्नागिरी / उपकोषागार अधिकारी,दापोली,जिल्हा रत्नागिरी, 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अकोला / उपकोषागार अधिकारी,अकोला,जिल्हा अकोला, 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी,परभणी / उपकोषागार अधिकारी,परभणी,जिल्हा परभणी, 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई, 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे, 

१६. मुख्य लेखा परिक्षक,स्थानिक निधी लेखा,कोकण भवन,नवी मुंबई, 

१७. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा,कोकण भवन,नवी मुंबई, 

१८. वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय,मुंबई - Yoo ०३२, 

१९. कक्ष अधिकारी,कार्यासन २ओ/ ६ओ,कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुंबई - Yoo ०३२, 

२०. कार्यासन ७-अ(निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२०/प्र.क्र.५६/७-ओ 


परिशिष्ट -अ 


शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग क्रमांक: कृषिवि-३७२०/प्र.क्र.५६/७-अ, दिनांक २३/०६/२०२० सोबतचे 


परिशिष्ट 
(रुपये हजारात) 
अ.क्र लेखाशीर्ष बाब आहरण व | सन २०२०-२१ | वितरीत 
संवितरण करीता करण्यात 
अधिकारी | अर्थसंकल्पित | आलेली २५% 
तरतूद तरतूद 
दि ी 2. 3. a ६] . 4. द. 
अ) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा-अहमदनगर 
०१) 09 पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन | उपविभागीय १९८,५०,०० ४९,६२,५० 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च | कृषि अधिकारी, 
(00) (०१ म.फु.कृ.वि.ला सहायक | ३१, सहायक अहमदनगर ११,५८,७५ हां 
अनुदान(अनिवार्य) अनुदाने 
(०१) (२४१५ ००२५) (वेतनेतर) 
३६, सहायक २४९,०५,०० ६२,२६,२५ 
अनुदाने (वेतन) 
एकूण ४५९,१३,७५ १११,८८,७५ 
०२) ०३पशुसंवर्धन ३१, सहायक =| उपविभागीय १२,७१ 1 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
ean (02) (09) म.फु.कृ.वि.ला (वेतनेतर) ge 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) गवळ 
(२४१५ ०१९७) ३६, सहायक ४,४३,९९ १,१०,९९ 
अनुदाने (वेतन) 
एकूण 8,4&,00 १,१०,९९ 
८० सर्वसाधारण ०४,निवृत्ती उपविभागीय ६,२४,८३ १,५६,२१ 
(००(०२)महात्मा फुले कृषि वेतनविषयक । कृषि अधिकारी, 
विद्यापीठाला कर्मचा-यांच्या खर्च अहमदनगर 
०३) | अंशदानाच्या रकमे इतकी समतुल्य एकृण तते र वक ह 
अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी Ses) hes ea 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) 
(२४१५१०२१) 


ब) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा-रत्नागिरी 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२०/प्र.क्र.५६/७-ओ 


०४) ०१ पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन | उपविभागीय ४७,४३,४० 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च | कृषि अधिकारी, peer ce 
(00) (02) डॉ.बा.सा.को.कृ.वि.ला ३१, सहायक दापोली ३,६३,३३ शा 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) अनुदाने 
(२४१५ ००३४) (वेतनेतर) 
३६, सहायक १०५,२९,०८ २६,३२,२७ 
अनुदाने(वेतन) 
३८,१८,१२ 
एकूण १५६,३५,८१ 
०५) ०३पशुसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन | उपविभागीय ४,१८,४७ १,०४, ६२ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च | कृषि अधिकारी, 
(00) (02) डॉ.बा.सा.को.कृ.वि. 39, सहायक दापोली ११,०३ शड 
ला सहायक अनुदान (अनिवार्य) | अनुदाने(वेतनेतर) 
(२४१५ ०१७९) ae 
३६, सहायक १,६४, २२ ४१,०५ 
अनुदाने (वेतन) 
एकूण ५,९३,७२ १,४५, ६७ 
०६) ०५ मत्स्यव्यवसाय ०४, निवृत्तीवेतन | उपविभागीय ३,७७,९८ ९४,५० 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च | कृषि अधिकारी, 
(00) (०२) डॉ.बा.सा.को.कृ.वि. ३१, सहायक दापोली ४३,०२ शि 
ला सहायक अनुदान (अनिवार्य) अनुदाने 
(२४१५ ०२४१) (वेतनेतर) 
३६, सहायक १४,०८,०१ ३,५२,०० 
अनुदाने(वेतन) 
एकूण १८,२९,०१ ४,४६,५० 
०७ ८० सर्वसाधारण ०४,निवृत्ती उपविभागीय ५,३५,०३ 
८१ (०० (०१)डॉ.बाळासाहेब | वेतनविषयक | कृषि अधिकारी, 1,33,008 
सावंत कोकण कृषि खर्च दापोली 
विद्यापीठाला कर्मचा- 
यांच्या अंशदानाच्या रकमे REDS O,| हरती ४५,४४,०५ 
इतकी समतुल्य _ 
अंशदानाची रक्‍कम 
देण्यासाठी सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) 
(२४१५१०१२) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२०/प्र.क्र.५६/७-ओ 


क) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 


०८) ०१ पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन | उपविभागीय १३२,६२,५५ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च | कृषि अधिकारी, २३,१५५,६४ 
(००) (03) डॉ.पं.दे.कृ.वि.ला ३१, सहायक अकोला १२,२९,७८ 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) अनुदाने अ] 
(२४१५ ००४३) (वेतनेतर) 
३६ सहायक १४७,१४, ६५ 
अनुदाने ३६,७८,६६ 
(वेतन) 
एकूण | २९२,०६,९८ ६९,९४,३० 
०९) ०५ मत्स्यव्यवसाय ३१, सहायक । उपविभागीय १,२४ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, शं 
(00) (03) डॉ.पं.दे.कृ.वि.ला (वेतनेतर) अकोला 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) ३६, सहायक ४०,५८ 
(२४१५ ०२६८) अनुदाने गत 
(वेतन) 
एकूण ४१,८२ 90,94 
८० सर्वसाधारण ०४,निवृत्ती उपविभागीय ३, ६३,७० 
(००(०५ डॉ.पंजाबराव देशमुख वेतनविषयक । कृषि अधिकारी, ९०,९२३ 
कृषि विद्यापीठाला कर्मचा-यांच्या खर्च अकोला 
१० | अंशदानाच्या रकमे इतकी समतुल्य च्या ढं 
अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी Set) a Cee 
सहायक अनुदान(अनिवार्य) 
(२४१५१०५९) 
ड) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, जिल्हा - परभणी 
११) ०१ पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन | उपविभागीय ८९,३३,६४ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च | कृषि अधिकारी, २२,३२,४१ 
(००) (०४) ३१, सहायक परभणी ७,५०,०२ 
व.ना.म.कृ.वि.ला.सहायक अनुदाने | 
अनुदान(अनिवार्य) (वेतनेतर) 
(2894 0042) ३६, सहायक १४९,४५,८१ 
अनुदाने ३७,३६,४५ 
(वेतन) 
एकूण २४६,२९,४७ ५९,६९,८६ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२०/प्र.क्र.५६/७-ओ 


१२) ०३ पशुसंवर्धन ३१, सहायक । उपविभागीय ७,७५ शि 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(००) (०४) (वेतनेतर) परभणी 
व.ना.म.कृ.वि.ला.सहायक अनुदान | ३६, सहायक १,९८,९८ ४९,७५ 
(अनिवार्य) अनुदाने 
(२४१५ ०२०३) (वेतन) 
एकूण २,०६,७३ ४९,७५ 
८० सर्वसाधारण ०४,निवृत्ती उपविभागीय ५,०४,०० 
(००)(०४)वसंतराव नाईक वेतनविषयक =| कृषि अधिकारी, १,२६,०० 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठाला खर्च परभणी 
a कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या रकमे एकूण वते गक 
इतकी समतुल्य अंशदानाची 43) ia ६१,४५,६१ 
रक्कम देण्यासाठी सहायक 
अनुदान(अनिवार्य)(२४१५१०४१) 
इ (महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
१४) ०१ पीकसंवर्धन ३१, सहायक सहायक ८९,४१ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अनुदाने संचालक शिन 
(00) (०५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व (वेतनेतर) (लेखा-१) कृषि 
संशोधन परिषदेला सहायक ३६, सहायक । आयुक्तालय, २,५८,३६ 
अनुदान (अनिवार्य) (२४१५ ००६१) अनुदाने पुणे ६४५५९ 
(वेतन) 
एकूण ३,४७,७७ 
६४,५९ 
एकूण (अ--ब--क--ड--इ) अनिवार्य योजना एकूण | १२०८,८९,३२ 
२९३,०५,५८ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


